वाचा:- 


अधिक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद 
विशेष कक्ष, पुणे या कार्यालयाचे प्रशासकीय 
व तांत्रिक नियंत्रण मुख्य अभियंता(जस) व 
सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांच्याकडे सोपविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२१/प्र.क्र.३२/२०२१/आस्था (पुनर्रचना) 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ डिसेंबर, २०२३ 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण-१२०२ / ८१७ / आ (मंत्रालय), 
दि.१६.०७.२००३ 

जलसंपदा विभाग, झासन निर्णय क्रमांकः आढावा - १००३ / २४५ / २००३ / आ.(प्रशि.), 
दि.२३.०७.२००३ 

जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः मांडवी - २०१० / प्र.क्र.३२७ / १०/जसंनि, 
दि.०८.११.२०११ 

जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः मांडवी - २०१३ / प्र.क्र.९९ / २०१३/जसंनि, 
दि.३१.०५.२०१३ 

जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - १४१६ / प्र.क्र.१५६ / आ (वर्ग-१ 
दि.३१.०५.२०१६ 

जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आढावा-२०२१/प्र.क्र.३२/२०२१/आस्था 
(पुनर्रचना), दि. १२/१०/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवादाच्या कामासाठी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळातील 
मुख्य अभियंता, कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवाद हे पद संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय येथे स्थलांतरित करण्यात आले होते. सदर कक्षाच्या दैनंदिन कामाचे 
नियंत्रण उपरोक्‍त महामंडळ, पुणे अंतर्गत मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे यांच्याकडे व 


शासन स्तरावरुन सर्वकष नियंत्रण मुख्य अभियंता (कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवाद) व सह सचिव, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आले होते. कृष्णा पाणी तंटा लवादासमोर 
महाराष्ट्र शासनाची बाजू समर्थपणे मांडण्यासाठी व राज्याची सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करण्याच्या 


दृष्टिने संदर्भ क्र.२ अन्वये कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवाद विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२१ / प्र.क्र.३२/ 2029 / आस्था (पुनर्रचना) 


२. Fees पाणी तंटा लवादासमोर महाराष्ट्र राज्याचा सिंचनविषयक पाण्याच्या मागणी 
संदर्भातील दावा अधिक प्रकर्षाने, सुसंगतपणे, परिणामकारकपणे व अभ्यासपूर्वक पध्दतीने 
मांडण्याच्या दृष्टीने कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांच्या अंतर्गत 
अधीक्षक अभियंता, कोकण पाटबंधारे मंडळ, रत्नागिरी यांच्या नियंत्रणाखाली संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये 
विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला. संदर्भ क्रमांक ४ च्या शासन निर्णयान्वये Heres पाणी तंटा 
लवाद विशेष कक्षाचे काम काही अटींच्या अधिन राहून कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्षाकडे 
सोपविण्यात आले. 

३. पर्यावरण मान्यता, वन प्रस्ताव, केंद्रीय जल आयोग मान्यता, AIBP, RRR सारख्या योजनांतून 
केंद्रीय अर्थ सहाय्य मिळविणे, नदी जोड प्रकल्प, पाणी विषयक लवाद, इ. जलसंपदा विभागाच्या 
विविध विषयांबाबत जलसंपदा विभागातील केंद्र शासनाशी संबंधित विषय प्रभावीपणे मांडणे व 
पाठपुराव्यामध्ये सातत्य रहावे याकरिता मुख्य अभियंता व सह सचिव (कृष्णा पाणी तंटा लवाद) या 
पदाचा दर्जा उंचावून सचिव व समकक्ष कार्यकारी संचालक/महासंचालक संवर्गात "सचिव (प्रकल्प 
समन्वय) हे पद संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये निर्माण करण्यात आले आहे. 

४. कृष्णा पाणी तंटा लवाद-२ संदर्भातील न्यायालयीन कामकाज हाताळण्यासाठी अधीक्षक 
अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद, विशेष कक्ष, पुणे या कार्यालयाचे सर्वंकष नियंत्रण संदर्भ क्रमांक 
६ अन्वये प्रशासकीय व तांत्रिक दृष्ट्या कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, 
पुणे यांच्या अंतर्गत मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. 
५. आता, कृष्णा पाणी तंटा लवादाकडील Jed काम पुर्णत्वास आले असून मा. सर्वोच्च 
न्यायालय येथील विशेष अनुमती याचिका, केंद्र शासनाशी संबंधित विषय प्रभावीपणे मांडणे, 
पाठपुराव्यामध्ये सातत्य ठेवणे तसेच योग्य समन्वयासाठी अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा 
लवाद, विशेष कक्ष, पुणे या कार्यालयाचे प्रशासकीय व तांत्रिक नियंत्रण सचिव (प्रकल्प समन्वय) 
यांचे अंतर्गत मुख्य अभियंता(जसं व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या 
नियंत्रणाखाली सोपविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद, विशेष कक्ष, पुणे या कार्यालयाचे प्रशासकिय व 
तांत्रिक नियंत्रण सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांच्या अंतर्गत मुख्य 
अभियंता(जसं) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहे. 


२. अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्षाकडील सर्व कामकाजाचे सर्वकष 
नियंत्रण मुख्य अभियंता(जस व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे राहील. राज्य 
शासनाची बाजू लवादासमोर समर्थपणे मांडण्याची अंतिम जबाबदारी मुख्य अभियंता(जस व सह 
सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची असेल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२१ / प्र.क्र.३२/ 2029 / आस्था (पुनर्रचना) 


३. कृष्णा पाणी तंटा लवाद, विशेष कक्ष, पुणे कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन व 
भत्ते आणि इतर अनुषंगिक बाबी याबाबतची कार्यपध्दती पूर्वीप्रमाणेच राहील. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१२२९११२००४७७२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UDDHAV १॥४-॥॥ DAHIPHALE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=05b3ca49b9a0a924fd4d8743e6e254e742308f02 108527986 
e098afc27201f30, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


D A H | p H A | F serialNumber=2D80774C9ED65ECA9BE69006934BFBSC4CA32ABOD 
C1A2EC5746398458BDF 1C37, cn=UDDHAV RABHAII DAHIPHALE 
Date: 2023.12.29 11:20:57 +05'30' 
(उद्धव दहिफळे) 
उप सचिव, जलसंपदा विभाग 
प्रत, 
q 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५) मा.उपसभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


oc 


ल 


मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्रीजलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११) मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) अपर मुख्य सचिव (जसं, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/ नागपूर. 

१६) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


an 


S 


(३ 


vo 


१७) संचालक, ळेखा व कोषागारे, AERTS राज्य, मुंबई 

१८) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा (AL), नाशिक. 
१९) सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ, जलसंपदा विभाग. 

20) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 

२१) मुख्य अभियंता (जस) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

२२) मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२१ / प्र.क्र.३२/ 2029 / आस्था (पुनर्रचना) 


२३) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

२४) आंतर वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२५) सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२६) सर्व सह सचिव/उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७) अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे. 
) 
) 
) 


२८) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

२९) सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

३०) कार्यकारी अभियंता, ई-प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. 
(कार्यालयातील नियंत्रणात झालेल्या बदलाची नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित) 

३१) सर्व उप अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

३२) सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३३) कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


